जिल्हा परिषदांमधील कार्यकारी अभियंता, 
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/पापु-२३ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: २३ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- 
शासन आदेशा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/पापु- 
२३, दिनांक २८/१०/२०२०. 

शासन आदेठा :- 


राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता 
ही पदे रिक्‍त असल्याने या पदांचा अतिरिक्‍त कार्यभार संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये पुढील 
आदेशापर्यंत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे सोपविण्यात आळा आहे. 
तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाधीन आदेशातील अ.क्र. १३ येथील श्री.के.आर. घोडमारे, 
कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, चंद्रपूर केवळ यांच्याबाबतीत त्यांचे कार्यकारी 
अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर या पदाचे अतिरिक्‍त कार्यभाराचे आदेशा 
या आदेझान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांनी उचित कार्यवाही करून शासनास 
अहवाल सादर करावा. 


शासन STA क्रमांकः मजीप्रा-११२०/प्र.क्र.१४८/पापु-२३ 


सदर शासन es महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११२३१५१२३९८२२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


C h t Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 
7) e a n DN: c=IN, o=Governmen! t Of Maharashtra, 
ou pply and Sanitation Department, 
postalC -400032, st=MAHARASHTRA, 


2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34 
a a Sa h e d0a26661fSeefb602c359549d8ed4511e, 


serial I Number=7268de4066097 1f80951c66d0 


Nikam 001 
(चेतन निकम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.के.आर. घोडमारे, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 
प्रत :- 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, नरीमन पॉईट, मुंबई. 

६. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, शिवाजीनगर, पुणे. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
सह सचिव/ उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी. 

९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

१०. मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

११. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

१२. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व). 

१३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

१४. निवडनस्ती (कार्यासन पापु-२३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


